राज्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये 
अतिरीक्त दुधाचे नियोजन योजनेंतर्गत 

मागणी क्र. डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष-२४०४ 
खालील मंजूर पुरवणी मागणीचे निधी 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.९८/पदुम-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १२ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:- 


) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. ३/०४/२०२० 

) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. २७/०४/२०२० 

) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. २९/०६/२०२० 
४) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. ९/०७/२०२० 

) 

) 

) 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. 92/4/2020 

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. २४/७/२०२० 

महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक-१८) शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक १०.९.२०२० 

८) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- २०२०/प्र.क्र.१/पदुम-८, दि. २२/९/२०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये निर्माण झालेल्या अतिरीक्त दुधाचे नियोजन 
करण्यासाठी प्रतिदिन १० लक्ष लिटर दुध स्विकृती व सदर दुधाचे रूपांतरण दुध भुकटीमध्ये 
करण्याची योजना संदर्भ क्र. 9, २ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ६.४.२०२० ते 
दि.३१.७.२०२० या कालावधीकरिता राबविण्यात आलेली होती व त्याकरिता एकूण रु.१९०.३० कोटी 
इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. सदर 
मान्यतेनुसार संदर्भ H.4, ६ व ८ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण रु.१५०.०० कोटी अंमलबजावणी 
यंत्रणेस वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने उर्वरित रु.४०.३० कोटी इतक्या निधीपैकी 
रु.२५.०० कोटी इतका निधी वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधी “व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद)” अंमलबजावणी यंत्रणेस वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.९८/पदुम-८ 


शासन निर्णय:- 

शासन या निर्णयान्वये व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ 
(महानंद) या अंमलबजावणी यंत्रणेस वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिल्यानुसार रु.२५.०० कोटी 
इतका निधी संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेवरील खर्च 
भागविण्याकरिता वितरीत करण्यास मान्यता देत आहे. 


सदर निधीचा विनियोग “मागणी क्रमांक डी-५, २४०४-दुग्धव्यवसाय विकास ००, १०२, 
दुग्धव्यवसाय प्रकल्प, (०५) दूध व दूध भुकटी करिता अनुदान, (०५)(०१) - अतिरिक्त दूधाचे रुपांतर व 
निर्यात करिता अनुदान, ३३-अर्थसहाय्य, (२४०४ ४१११) ” या लेखाशीर्षाखाली करण्यात यावा. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८७/२०२०, दिनांक 
५.१०.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१२१७५३१४४३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a Digitally signed by Rajesh Shaligram Govil 
R h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 
aj e S 7 Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c549410b225 1 df8c92783a2da 1 7afcacbe7f8feza4fd8sfl 56fea 
कं ‘ 84433871f11, 

serialNumber=3cec7a5cf8d124a0d8e1 5bfc85a782c01ef27eaee8bedab 
Shali gram Govt ळय 

Date: 2020.10.12 17:55:36 +05'30' 

(राजेश गोविल) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

३. मा. मंत्री (प्ुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या, मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र ८, (लेखा व अनुज्ञेयता व लेखापरीक्षा) , मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

१३.निवासी व लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.९८/पदुम-८ 


१४.सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-२, अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

१७.कक्ष अधिकारी (पदुम-१६), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवडनस्ती (पदुम-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


